सार्वजनिक आरोग्य विभागामधील 
मा. अपर मुख्य सचिव यांच्या दालनात LED 
लाईट बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०२/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई- ४००००१ 
दिनांक : १२ ऑगष्ट, २०२१ 


वाचा 
छासन निर्णय क्रमांक वित्त विभाग शासन निर्ण क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २ ,दिनांक १७.०४.२०१५. 

झासन निर्णय- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मा. अपर मुख्य सचिव यांच्या दालनातील जुने सीएफएल 
फीटींग बदलणे, Anti-Chamber रुममध्ये LED लाईट बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. कार्यकारी अभियंता शहर विद्युत उपविभाग, सा.बां. विभाग, मुंबई यांच्याकडून विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन काम करण्यात यावे. कार्यकारी अभियंता शहर विद्युत, सा.बां.वि यांनी 
सदर कामाचे रु. ५७,०२१/- रक्कमेचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट- 
(०१) (०१ सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०४१८) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१- 
२२ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्ण क्रमांक: विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका- 
१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक ६ नियम ७ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०२/नोंदणी शाखा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१५५७११७११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Naresh Manohar Patange 


N a [ e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0087db45 1e3c7 1f7d2fa59fe9eca7c 
M a n (0 h a [| 10c794788fbObddfcac65eccf4f637dbd4, 

serialNumber=99e6a2df96133e0946d73632 

5691173d33761635d82bb47f67ba70b5e53 


p a t a Nn e b90bf, cn=Naresh Manohar Patange 
Date: 2021.08.12 12:37:38 +05'30' 


नरेश म. पतंगे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई RAIA), 

३. सहसचिव (नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 

४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), सा.आ.वि 

५. अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 

६. उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार परिसर 
(इमारती), मुंबई -४०० ००१ 

७. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


